सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील१२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत- हुतात्मा स्वामी वारके सहकारी 
सूतगिरणीमर्या.,मुदाळ, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले,२०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ 
जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. PHT २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६. 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१७/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ), 
दि.२८.०३.२०१८. 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१७/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ), 
दि.३०.०३.२०१९. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१७/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ), 
दि.३१.०३.२०२२. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१७/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ), 
दि.१९.१०.२०२२. 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (3), दि. 
39.03.2023. 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
९) आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.६(१)/सूतगि/३०००/चाती प्रस्ताव/२६४०/२०२३, 
दि. ०८.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून/ 
रा.स.वि.नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली 
असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी 
यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र 
समजण्यात येतील. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन हुतात्मा स्वामी वारके सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुदाळ, जि. 
कोल्हापूर या सूतगिरणीस खालील प्रमाणे व्याज अदा करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः .सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ) 


कालावधी दिनांक शासन निर्णय दिनांक । वितरीत केलेल्या व्याजाची रक्‍कम रुपये 


०१.०४.२०१८ ते ३१.३.२०१९ ३०.०३.२०१९ 


०१.०४.२०१९ ते ३१.३.२०२० ३१.३.२०२२ 
०१.०४.२०२० ते ३०.०९.२०२१ १९.१०.२०२२ 
०१.१०.२०२१ ते ३०.०९.२०२२ ३१.०३.२०२३ 


एकूण 
उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. १,४२,७०,३२९/- व्याज यापूवी वितरीत करण्यात आलेले आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन हुतात्मा स्वामी वारके सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुदाळ, जि.कोल्हापूर 
या सूतगिरणीने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- 
प्रमाणे घेतलेल्या रु.४११.०० लक्ष कर्जावरील दि.०१.१०.२०२२ ते दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतचे एकूण 
रु.२,५१,३२८/- इतके व्याज कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. कोल्हापूर या बँकेस प्रदान करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या हुतात्मा स्वामी वारके सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुदाळ, जि. कोल्हापूर या सहकारी 
सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या 
रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड 
केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणी | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 

चेनाव | संख्या घेतले होते प्रमाणात । व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
काय? असल्यास | कोणत्या । व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
त्याची परतफेड वित्तीय त्याचा Tales 

केली आहे का? । संस्थेकडून / 

रा.स. वि. नि. 

कडून किती 

कर्ज घेतले 

आहे? व 

व्याजाचा दर 

| af २ 3 poe षु ६ 

Hutatma १३७२८ होय. रु.४११.०० १) रु.२,५१,३२८/- | Kolhapur District 


पृष्ठ ५ पैकी 2 


UR निर्णय क्रमांकः .सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ) 


Swami लक्ष. (दि.०१ .१०.२०२२ ते | Central Cooperative 
Warke Bank, Koor Branch, 
Sahakari 19.09.09.2023) Kolhapur . 
Sootgirni रु.१,०२,४५,८१२ कोल्हापूर Account No. 
Marya., a जिल्हा 011710001100061 
Mudal, era eg eae IFSC Code- 
Dist. इतकी संपूण म IBKL0463KDC 
Kolhapur रक्‍कम परतफेड | सहकारी IH, 
केली आहे. कोल्हापूर. 
व्याज दर - 
१२% 
(रुपये दोन लाख एकाव्वणग हजार तीनशे अठ्ठाविस | रु.२,५१,३२८/- 
फक्‍त) 
२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 


परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक 

वर्षात रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी- rove २५५१ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना BES व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे - 
लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः .सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ) 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्रद्णावरील व्याज, २००- 
देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (02), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१) भारित, ४५-व्याज या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. आयुक्त, TSM, नागपूर यांनी हुतात्मा स्वामी वारके सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुदाळ, जि. 
कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या 
व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२,५१,३२८/-(रुपये दोन लाख एकाव्वण हजार तीनशे 
अठ्ठाविस फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ 
मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये 
RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. सु. पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख 
शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. श्रीकृष्ण पवार, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत 
शासनास सादर करावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७३११६२८४६९३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे | | 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. SURYAKA 1 तो. 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=807915039b 19946 107¢26978f204a984f5990204 


6b59aa4aflf7053ae69e9F74, talCod 


-OA6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE909 
850964985 2FFED3A3EFF7FO95B40AEA, SURYAKANT 


(सुर्यकांत गोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः .सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८२/टेक्स-१ (अ) 


२) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

५) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शाखा कूर, जि.कोल्हापूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, हुतात्मा स्वामी वारके सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुदाळ, जि. कोल्हापूर. १३)कार्यासन 
अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


